आदिवासी विकास 


विभागांतर्गत 


असलेल्या वसतिगृह इमारतींच्या 
देखभाल/दुरुस्तीकरिता (राज्यस्तरीय 
योजना) नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२६२३/प्र.क्र.२५/का.-०५ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा: शासन निर्णय क्रमांक आविवि-२६२३/प्र.क्र.२५/का.०५, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या वसतिगृह इमारतींच्या देखभाल/ दुरुस्तीकरिता जिल्हा 


वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरावरुन यापूर्वी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत होता. 


तथापि, सदर निधी अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने वसतिगृह इमारतीच्या दुरुस्तीची कामे पुरेशा निधी 


अभावी करता येत नव्हती. परिणामी वसतिगृहाच्या इमारतीच्या दुरुस्ती अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांना सोई- 


सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्‍य होत नव्हते. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणारी 


योजना दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरावर वर्ग करण्यात आली आहे. सदर 


शासन निर्णयामध्ये या योजनेसंदर्भातील नवीन लेखाशिर्ष स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याची बाब नमूद करण्यात 


आली होती. त्यानुषंगाने सदर योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या वसतिगृह इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 


खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्रमांक/)611810 No. मराठी English 
टी-५ T-5 

मुख्य OTBTS/ Major Head २०५९ सार्वजनिक बांधकामे 2059 Public work 
उप मुख्य लेखाशिर्ष/5५॥७ Major | ६० इतर इमारत 60 Other Building 
Head 
गौणशि्ष/ Minor Head ७९६ जनजाति क्षेत्र उपयोजना 796 Tribal Area Sub Plan 
गटरशिर्ष/5/0५० Head (9) जनजाति क्षेत्र उपयोजना (01) Tribal Area Sub Plan 
उपगटशिर्ष/510 Group Head (०१)(०२) शासकोय वसतिगृह | (01)(02) Maintenance —_and 

इमारतींची देखभाल दुरुस्ती 1. of Government Hostel 
BlEse/ Objects २७ लहान बांधकामे 27 Minor Works 
लेखाशिर्ष/-890 २०५९ ४६७४ 2059 4674 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२६२३/प्र.क्र.२५/का.-०५ 


2. 


सदर शासन निर्णय प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 


क्रमांक. ख.वि./चा-१/आदिवासी विकास विभाग/युओआर-९०/२०२३-२४/७७३ दिनांक १६/१०/२०२३ अन्वये 


प्रात झालेल्या मान्यतेने तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८६१/व्यय-१४, दिनांक 


98/08/2023 नुसार प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०७१२२६०३६७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
WG. 
१९, 
२०. 
२१. 
२२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GOVIND BALAJI SABNE 

V | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9fae8c57bc7438587 1 d5bfb6d5bf3a8b1325732de12f4e 
1eb564dcd6e6dcf31f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F35CCBA6FB37254B3D3E122E1842F419E20858C 
E28B6DF89F96E5B5693D0BA7E, cn=GOVIND BALAJI SABNE 
Date: 2023.11.07 14:39:13 +05'30' 

(गोविंद साबने) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 

मा. सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

सर्व जिल्हाधिकारी 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक/ठाणे/नागपूर/अमरावती 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/नाशिक/चंद्रपूर/अमरावती 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्वी 

सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


